पंतप्रधान कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी 
योजनेतील प्रकल्पांना राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी 
नाबार्ड कडून कर्ज रुपाने मिळणारी रक्‍कम तसेच केंद्रीय 
अर्थसहाय्याद्वारे बळीराजा जलसंजीवनी योजना वगळता) 
जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळाच्या 
खात्यात थेट वर्ग करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीएलळएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २ जानेवारी, २०१९ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय क्रमांक: पीएळएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ दि.१९/१२/२०१८ 
शासन निर्णय शुद्धीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १.१ मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक ५ 
येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर यांना PMKSY प्राप्त होणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य रू.८८००.३४ 
कोटी ऐवजी रू.२२४३.९४ कोटी असे वाचावे. 

४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०१०२१७२२४२३२२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sanjay Madhukar शा णाल 


partment, postalCode=400032, st=Mahi 


2.5.4.20=544e07f06fbab 1 00dc2bfe33db7 9fc14350d78d6c1 6f8f 
Bel 


Bel Sa re b484d842c496717d, cn=Sanjay Madh 


Date: 2019.01.02 17:33:34 +05'30' 


( डॉ.संजय बेलसरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव 

) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

) मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५) मा. मुख्य सचिव यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक. 

) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक. 

) महालेखाकार कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

) संचालक, (लेखा व कोषागारे), मुंबई . 
१०) संचालक (सुधारणा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे , नवीन प्रशासकीय भवन, ५वा मजला , मुंबई . 
११) सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१२) सर्व अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१३) सर्व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१४)सर्व उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१५)निवसं-३ कार्यासन Gye. 


